सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल 
अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी एकूण ₹ १७१.७८३३३ लाख 
निधी वितरीत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.३७/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ मे, २०२३ 


संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे ज्ञापन H.F.NO.9(93)/ PFMS/FCD/2020, 
DT: २३/०३/२०२१ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.साविव्य-२०२१/प्र.क्र.४२/२ओे, दि.०२/०८/२०२१ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र .F.NO.2-98/2022 NFSM-Oilseeds, Dated:25/05/2022 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .राअसुअ/२०२२-प्र.क्र.५०/४ओ, दि.०२/०६/२०२२ 
६. केंद्र शासनाचे पत्र क्र .९-४/२०२२/५७॥॥-1805, Dated:07/07/2022 
७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र८/२०२२/६-1१5॥७ under NFSM-Oilseeds, Dated:14/07/2022 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसुअ२०२२-/प्र.क्र.५०/४अ, दि.०३/०८/२०२२ 
९. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.६-१४/२०२२-५/ (Coord)/OS(Oilseeds), Dated:29.3.2023 
१०. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र विप्र-२/राखातेअ-२२-२३/विमा. , दि.०५/०९/२०२२ 
११. आयुक्तालयाचे पत्र जा .क्र.विप्र-२/राखातेअ-२२-२३/पुनर्वि/कृआ/प्र.क्र.०१/३०१७१/२२ , 
दि.०५/०९/२०२२ 
१२. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र विप्र-२/राखातेअ-२२ -२३/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./ प्र.क्र.०३/ 
१२९५०/ २०२२,दि. १२.४.२०२३ 
१३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. बीजीटी २०२३/प्र.क्र. ६१/ अर्थसंकल्प 
(विघयो) , दि.४.५.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान (NMEO) अंतर्गत गळीतधान्य पिकांकरिता संदर्भ क्र.५ 
येथील दि. २५ मे, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये ₹ 4803.33 लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला 
आहे. त्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि.०२/०६/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.७ येथील दि.०७ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय खादय do अभियान 
(वृक्षजन्य तेलबिया) करिता सन २०२२-२३ या वर्षाचा एकूण रु.४५.९९ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक कृती 
आराखडा मंजूर केला आहे आणि केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.८ येथील दि.१४ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय 
खादय do अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA- 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.३७/४ओ 
गळीतधान्य) कार्यक्रमाकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाचा एकूण रु.१६६.६६७ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक 
कृती आराखडा मंजूर केला आहे. त्यास संदर्भ क्र.९ येथील दि.०३/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. अशाप्रकारे केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खादयतेळ अभियानाकरिता एकूण 
रु.६१९५.९८ लाखाचा कृती आराखडा मंजूर केला आहे. 

केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) 
करिता केंद्र हिस्याचा ₹२२.५७ लाख निधी संदर्भ क्र.१० येथील दि.२९.३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये वितरीत 
केलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्यास सामाजिक न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाने सन २०२२-२३या 
आर्थिक वर्षात मान्यता दिली होती. तथापि, Bos वा तांत्रिक अडचण उद्धवल्याने उक्त निधी 
दि.३१.०३.२०२३ पूर्वी आहरित होवू शकला नाही. कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.१२ येथील 
दि.१२.४.२०२३ च्या मागणीप्रमाणे राष्ट्रीय खादय तेळ अभियान (गळीतधान्य) अंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरीता करिता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ १०३.०७ लाख व राज्य हिस्याचा ₹६८.७१३३३ लाख 
असा एकूण ₹१७१.७८३३३ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत TA पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹१७१.७८३३३ लाख (रुपये एक कोटी एकाहत्तर लाख 
अठ्ठयाहत्तर हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी 
केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(र लाख) 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
(६० टक्के) (४० टक्के) 

१०३.०७ ६८.७१३३३ १७१.७८३३३ 


२. राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र 
हिस्स्याचा ₹१०३.०७ लाख (एक कोटी तीन लाख सात हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा 
₹६८.७१३३३ लाख (रु. अडुसष्ट लाख एकाहत्तर हजार Psat तेहत्तीस फक्त) फक्त निधी 
खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 


टाकावा. 
केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 

७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना 

(०१)(२८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा गळीतधान्य आणि | (०१)(२८/) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा गळीतधान्य आणि 

तेलताड (केंद्र हिस्सा ६०%) तेलताड (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१8४२८), ३३- अर्थसहाय्य (२४०१४३७), ३३- अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.३७/४ओ 


3. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 


S 


प्रतिः- 


७9८ ww A LO 


आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 


कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळीतधान्य 
व तेलताड ही योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय खादय do अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य) करिता उपलब्ध करुन 
दिलेल्या एकूण ₹१७१.७८३३३ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीवर 
जिल्हा निहाय खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) 
यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १२ एप्रिळ, २०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता करुन 
तसेच संदर्भाधीन अ .क्र.१३ येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ४.५.२०२३ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०८१३३६४७४६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2023.05.08 16:04:19 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.३७/४ओ 


५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९, वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


